बी.डी.डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासाठी तातडीने 
करावयाच्या उपाययोजनांबाबत नेमलेल्या 
समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग, 
शासन परिपत्रक, क्रमांक:- विविचा -२०२०/प्र.क.३४८/गृनिप 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२ 
दिनांक:- १८ जानेवारी, २०२१. 


वाचा:- शासन परिपत्रक, गृहनिर्माण विभाग, क्र.विविचा -२०२०/प्र.क्र.३४८/गृनिप, 
दि.२९ डिसेंबर २०२०. 

प्रस्तावना:- 

मुंबई मधील वरळी, नायगांव, ना.म.जोशी मार्ग व शिवडी येथील मुंबई विकास विभाग 
(बी.डी.डी.) चाळींचा पुनर्विकास जलद गतीने होण्याच्या दृष्टीने वाचा येथील दि.२९.१२.२०२० रोजीच्या 
शासन परिपत्रकान्वये, उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरण, वांद्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली, दि. १० जानेवारी, २०२१ पर्यंत अहवाल सादर करण्यासाठी 
समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदरहू समितीने केलेल्या विनंतीनुसार उक्त समितीस शासनास 
अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक:- 

बी.डी.डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात वाचा येथील शासन परिपत्रक, दि.२९.१२.२०२० 
अन्वये, उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, वांद्रे 
(पूर्व, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीस त्यांचा अहवाळ शासनास सादर करण्यास 
दि.२०.१.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदरहू समितीने उपाययोजनांबाबतचा अहवाल दि. २०/१/२०२१ पर्यंत सादर करावा. 
2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यांत आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०११९११३५५५२९०९ असा आहे. 
हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Bharose MU 
Gi Maha 


DN: c=IN, o=Government Of rashtra, ou=Housing 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

h a [| (0 S e 2.5.4.20=f3abf3ab8b 1 6dfec487f1 8ce64d6b0ab8e38d892 
5d44d15f7dbd61babb4aeédf, cn=Bharose M U 
Date: 2021.01.19 11:40:38 +05'30' 


(मुं.उ. भरोसे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
२) मा. मंत्री ( गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3) मा. राज्यमंत्री ( गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


४) प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण 
(म्हाडा),गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विविचा -२०२०/प्र.क.३४८/गृनिप 


६) सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 
८) सर्व उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, (बी.डी.डी.) सावली इमारत, वरळी, मुंबई. 

१०) निवड नस्ती (गृनिप), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


KKEKKKK KK KK कळे रर रखी 


पृष्ठ २ पैकी २ 


